V/ / 
5 
® 


fo छि fo 8 fo fo 
भीती ही एक स्वाभाविक भावना आहे. प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीची भीती वाटत असतेच. मुलांनासुद्धा भीती वाटते. अंधाराची, 


लोकांची, आई-बाबांना काही होईल ह्याची, एकटेपणाची, भुतांची...पण भीती फक्त मनात असते. शूर असणे म्हणजे भीती न वाटणे नसून, 
भीतीला सामोरे जाता येणे! पुस्तक खिडकीच्या आजच्या अंकातून भीतीबद्दल थोडेसे बोलू, आणि भीतीलाच घाबरवू! 


गोष्ट ऐकूया ग वी | | गोष्ट वाचूया 


5+ वर्ष । शैक्षणिक संदर्भ 5+ वर्ष । प्रथम बुक्स 


= i i ls Yi :-; प. i 
> MIEN f 


) or 

‘is 
(पाशी Th aunt 
डाका CEST 


एका मुलीचं नाव अगदी गंमतीशीर होतं. काझाघाना! एके दिवशी चंपाला गायला खूप आवडतं; पण स्टेजवर उभं राहून गाण्याची तिला 


काझाघाना एका संकटात सापडली. खूप घाबरून गेली. तिने पुढे भीती वाटते. शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात मोठ्या संख्येनं उपस्थित 
काय केलं? तिला संकटातून बाहेर पडता आलं का? ऐकण्यासाठी असलेल्या प्रेक्षकांसमोर तिला गायला जमेल? वाचण्यासाठी चित्रावर 
चित्रावर क्लिक करा. क्लिक करा. 
करून पाहूया भीतीदायक: मोठ्यांसाठी 
5+ वर्ष 


तुम्ही कधी भीतीचं चित्र काढलं आहे का? तुम्हाला कसली कसली मुलांनाच नाही तर मोठ्यांना सुद्धा भीती वाटते, पण आपण मुलांशी 
भीती वाटते? अंधाराची? सापाची? राक्षसाची? चला त्याचंच चित्र काढू त्याबद्दल मोकळेपणाने बोलत नाही. मुलांना न हिणवता, शूरपणाचा 
या! त्या भीतीदायक चित्राला मजेशीर करू या. कसं? कृती आव न आणता मुलांशी भीतीबद्दल कसे बोलावे हे पाहू या. 
पाहण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि ऽ॥७५८।७९ करण्यासाठी 
शेजारी पत्राच्या चिन्हावर क्लिक करा. तुम्ही केलेल्या कृती, तुम्हाला आवडलेले लेख, गोष्टी आम्हाला नक्की पाठवा! 


शे ४ fr Bs fr > रे / 
Ys जिज्ञासा किड्स, पुणे a 
www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/]idnyasakKids 


